पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील 
परिमंडळाची फेररचना करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी,२०१९ 


=| 
I 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पिंपरी चिंचवड 
आयु./२२५/२०१६, दि.२१.०७.२०१६. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पिंपरी चिंचवड 
आयु./२२५/२०१६, दि.१०.०१.२०१८. 

३) पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय निर्माण करणेबाबत मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २७.०२.२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ पिं.चिं.पो.आ/ 
२२५/२०१६, दि.०१.०३.२०१८. 

५) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३,दि.२८.०५.२०१८. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/परिमंडळ 
फेररचना-पिंपरी चिंचवड /२०१८, दि.१७.०९.२०१८. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१,२ व ४ येथील पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील 

प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र.५ येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड Tex व 
परिसराकरीता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यात आले आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.६ येथील दि.१७.०९.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये पोळीस महासंचालक,महाराष्ट्र 
राज्य यांनी प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या रचनेमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.५ येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील अनु.क्र.४ व ५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळाची सुधारित रचना सदर झासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-ड” मधील 
तक्त्यात अनु . क्र.४ व ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१५१३१७१३६०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KA | LA S A RJ U J N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46 


cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 2ND 


GAIKWAD mean 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, Te विभाग 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


षु. 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 


मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) तथा पालकमंत्री पुणे जिल्हा यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. 
८ 
8 


मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४.पोलीस आयुक्त, पुणे/पिंपरी चिंचवड. 

१५.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
१६.जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा. 

१७.पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण. 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

२०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२१.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
२२.निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र. 
"परिशिष्ट-ड" 
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे स्वरुप व रचना 


आवरयक पद दर्जा/ श्रेणी अंतर्गत येणारे विभाग 


पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप | १) सहा. पोलीस आयुक्‍त, पिपरी विभाग 
आयुक्‍त २) सहा. पोलीस आयुक्‍त, चाकण विभाग 
पोळीस उप 
आयुक्त, 
परिमंडळ १ अ) सहा. पोलीस आयुक्‍त, पिपरी विभाग अंतर्गत असलेली पोलीस ठाणी :- 
१) पिंपरी पोलीस ठाणे 
२) चिंचवड पोलीस ठाणे 
४. ३) भोसरी पोलीस ठाणे 

४ भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाणे 

५) निगडी पोलीस ठाणे 
आ) सहा.पोलीस आयुक्‍त, चाकण विभाग अंतर्गत असलेली पोलीस ठाणी :- 

१) दिघी पोलीस ठाणे 

२) चाकण पोलीस ठाणे 

३) आळंदी पोलीस ठाणे 


पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप|। १) सहा.पोलीस आयुक्‍त, वाकड विभाग 
आयुक्‍त २) सहा. पोलीस sya, cats विभाग 


ओ) सहा.पोलीस आयुक्‍त, वाकड विभाग अंतर्गत असलेली पोलीस ठाणी :- 
व पोलीस उप १) वाकड पोलीस ठाणे. 
' आयुक्त, २ हिंजवडी पोलीस ठाणे. 
परिमंडळ-२ ३) सांगवी पोलीस ठाणे. 
आ) सहा. पोलीस आयुक्त, देहुरोड विभाग अंतर्गत असलेली पोलीस ठाणी :- 
१) देहुरोड पोलीस ठाणे 
2) तळेगाव पोलीस ठाणे 
३)तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाणे 
४ चिखली पोलीस ठाणे. 


